येरवडा कारागृह मुद्रणालय, पुणे यांचे 
थकीत देयकाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम १०१३/प्र.क्र. २६५/तुरुंग-२ 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर नं. १, ३० वा मजला 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५ 
दिनांक: १२ नोव्हेंबर, २०१३. 


वाचा : 
१) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, पुणे यांचे पत्र क्र. आस्था/ अभिलेख/ 
प्रलंबित देयक/बिजके/७०२३/कक्ष-१(१०), दि.१९.०८.२०१३.दि.१९.०८.२०१३. 
प्रस्तावना : 
सन २००५ मध्ये पश्चिम विभागातील रक्षकांच्या भरती प्रक्रियेकरिता फॉर्म व अर्धशासकीय 


पत्रांची छपाई करण्यात आली होती. तसेच सन २००७मध्ये अर्धशासकीय पत्र व सन २००८ मध्ये रक्षक 


भरती फॉर्म येरवडा कारागृह मुद्रणालय, पुणे यांचेकडुन छपाई करुन घेण्यात आले होते. सदरची 


देयके ही ३ वर्षापेक्षा जास्त जुनी असल्यामुळे त्यास शासनाची मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


शासनाचे वित्तीय अधिकार नियमावली पुस्तिका १९७८ भाग-१ मधील अनुक्रमांक ६ नियम ४० 


मधील तरतुदीनुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन येरवडा 


कारागृह मुद्रणालय, पुणे -६ येथुन कारागृह रक्षक भरती प्रक्रियेकरीता छपाई करण्यात आलेल्या 


फॉर्मस्‌ चे प्रलंबित बिलांची रक्‍कम रुपये ३६४४/- अदा करण्यासाठी मंजूरी देण्यात येत आहे. सदरील 


देयकाचा खर्च सन २०१३-१४ या वित्तीय वर्षाचे मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


सदरचे आदेश वित्त विभागाच्या मान्यतेने व अनौपचारीक संदर्भ क्र. ४०२५/१३/ व्यय -८ नुसार 


मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम १०१३/प्र.क्र. २६५/तुरुंग-२ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३१११२१२२२४७००२९ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
: Digitally signed by Bhairawnath 
Bhairawnath १४७, 
Bhalchandra Parkhi, C = IN, S = 
Bhalchandra waassitra.s- 


न MAHARASHTRA, OU = HOME 
Pp arkh | Date: 2013.11.13 11:36:11 +05'30' 


(भै. भा. पारखी) 
शासनाचे सह सचिव 
प्रत, 

७ अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

«७ कारागृह उमपहानिरीक्षक (मुख्यालय) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

© कारागृह उमपहानिरीक्षक, (पश्चिम विभाग)/पुणे, 

«७ अधीक्षक, येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, पुणे, 

© महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई, 

© महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई, 

© महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य २ नागपूर, 

«७ महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य २ नागपूर, 

© जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 

«७ अवर सचिव (बीयुडी-१) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२, 

«७ निवड नस्ती (तुरुंग-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


